RNINo . MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक ४ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , 


शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१८/१३१२/प्र. क्र . २३२ / १८ / नवि-१३.-- ज्याअर्थी, दौंड नगरपरिषदेची विकास योजनेत (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास योजना " 
असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे 
ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०१/२७८६/ प्र. क्र . ११३ ( ब)/ २००२/ 
नवि -१३, दिनांक २० एप्रिल २००६ अन्वये मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार आरक्षण क्रमांक ३९, " क्रीमेशन ग्राऊंड" करिता प्रस्तावित आहे (यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधलेले 
आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, दौड नगरपरिषदेने (यापुढे " उक्त नगरपरिषद " असे संबोधलेले आहे) ठराव क्रमांक १०८ , दिनांक २२ मार्च २०१८ अन्वये उक्त 
विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३९, " क्रीमेशन ग्राऊंड " या आरक्षणाचे नामाभिधानात बदल करून "बुद्ध विहार " असे करण्याकरिता फेरबदलाची कार्यवाही 
करण्याचे ठरविले आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेखलेला); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ (१) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत उक्त 
फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक १८ जून २०१८ चे पत्र क्रमांक दौनप/ ८०३/ २०१८ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
फेरबदल मंजूर करावा असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम (२) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर 
खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे. 


नोंद 


" आरक्षण क्रमांक ३९, "क्रीमेशन ग्राऊंड " या आरक्षणाचे नामाभिधान बदलून "बुद्ध विहार " असे करण्यात येत आहे." 


( १ ) 


एच-४३२, भाग एक ( पु.वि.पु. ) - ४ ९ 


e 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, 


डिसेंबर ६ 


१२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस-१८१८ / १३१२/प्र. क्र . २३२ /१८/ नवि -१३, हा मुख्याधिकारी, दौड नगरपरिषद, दौड यांचे 
कार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध करण्यात यावा. 
RIGY 3 fledgh1 SR -ITWww.maharashtra.gov.in (auda MH ) y deviscapada urteGuyTA 311 31 . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


I. H. 49 , 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya ,Mumbai- 400 032 
dated 22nd November 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notification 


No. TPS - 1818 / 1312 /CR -232 /UD - 13. — Whereas , the Development Plan of Daund Municipal Council 
(hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the Government 
in Urban Development Department under Section 31 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Maharashtra Act No.XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") vide Notification 
No.TPS - 1801/2786 /CR - 113 (B )/UD - 13 , dated 20th April 2006 ; 

and whereas, as per the said Development Plan Site No. 39 is reserved for Cremation Ground 
(hereinafter referred to as "the said Reservation "); 

and whereas, Daund Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council" ) 
has decided vide their General Body Resolution No. 108 , dated 22nd March 2018 to change the 
designation of Site No. 39 , "Cremation Ground " to " Buddha Vihar" (hereinafter referred to as " the 
said modification proposal ") ; 

and whereas, said Municipal Council after following all legal procedures under the provisions 
of Section 37 of the said Act submitted the said proposal of modification to Government vide Marathi 
letter No. 179/803/2018 , dated 18th June 2018 for sanction ; 

and whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of opinion that the proposed modification needs to be 
sanctioned . 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Modification proposal and for that 
purpose directs that, in the Schedule of Modifications appended to the said Notification , after the last 
entry , the following new entry shall be added viz. 

Entry 
" The designation of Site No. 39 , "Cremation Ground" is changed to " Buddha Vihar" . 

The Part Plan No. TPS - 1818 / 1312 /CR - 232 / 18 /UD - 13 , showing the above sanctioned modification 
shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief 
officer, Daund Municipal Council, Daund for a period of one month . 

This Notification shall also be made available on the Government website at www.maharashtra . 
gov.in ( 1/4 ). 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


३ 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 


- 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१८/ १६१५/प्र . क्र . २८०/१८/ नवि-१३.-- ज्याअर्थी, बारामती नगरपरिषदेची विकास योजनेत (यापुढे जिचा उल्लेख " उक्त विकास 
योजना" असा करण्यात आला आहे) शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख " उक्त अधिनियम" असा करण्यात आला आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८११/९ ४१/प्र. क्र . २७४/ 
११ /वि.यो. मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक १२ एप्रिल २०१२ अन्वये मंजुरी दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेनुसार बारामती भिगवन रस्त्याच्या लगत (कॅनाल पूल ते जुनी नगरपरिषद हद्द) दोन्ही बाजूस आरक्षण क्रमांक 
४६ , वाहनतळ, आरक्षण क्रमांक ४७, क्रीडांगण , आरक्षण क्रमांक ४८ , ड्रामा थिएटर अॅन्ड आर्ट गॅलरी, आरक्षण क्रमांक ४ ९, एक्स्टेशन टू कोर्ट इत्यादी 
आरक्षणे तसेच रहिवास, वाणिज्य व सार्वजनिक /निम- सार्वजनिक विभाग प्रस्तावित आहे (यापुढे " उक्त प्रस्ताव" असे संबोधलेले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, बारामती नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नगरपरिषद" असे संबोधलेले आहे) ठराव क्रमांक १, दिनांक १२ जून २०१५ अन्वये उक्त 
विकास योजनेतील बारामती भिगवन रस्त्याच्या लगत (कॅनॉल पूल ते जुनी नगरपरिषद हद्द ) दोन्ही बाजूस ७.५० मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते प्रस्तावित करण्याकरीता 
फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचे ठरविले आहे (यापुढे " उक्त फेरबदल " म्हणून उल्लेखलेला); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगरपरिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेत उक्त 
फेरबदल प्रस्तावित करून शासनाकडे दिनांक १६ मार्च २०१६ चे पत्र क्रमांक बानप / कार्या-१४ / २६२ / २०१६ अन्वये मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
फेरबदल मंजूर करावा असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २) अन्वये व त्याअनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून शासन 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलांच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर 
खालीलप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्याचेनिदेश देत आहे.- 


नोंद 


॥ 


"बारामती-भिगवण रस्त्यास (कॅनॉल पूल ते जुनी नगरपरिषद हद्द ) दोन्ही बाजूस ७.५० मीटर रुंदीचे सेवा रस्ते नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहेत तसेच या अनुषंगाने बाधीत मंजूर विकास योजनेतील आरक्षणाचे क्षेत्र बदलास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उक्त फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा क्रमांक टीपीएस -१८१८/ १६१५ /प्र. क्र . २८०/ १८ / नवि -१३ , हा मुख्याधिकारी , बारामती नगरपरिषद, बारामती 
यांचे कार्यालयात एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध करण्यात यावा. 
सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवरदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai-400 032 
dated 26th November 2018 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

Notification 
No. TPS- 1818 / 1615 /CR -280 / 18 /UD - 13. — Whereas, the Development Plan of Baramati Municipal 
Council (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") has been sanctioned by the 
Government in Urban Development Department under Section 31 ( 1) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said 
Act" ) vide Notification No.TPS- 1811/ 941/CR- 274 / 11/ DP Sanction/ UD- 13, dated 12th April 2012; 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर ६ 


१२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १ ९ ४० 


and whereas , as per the said Development Plan along Baramati- Bhigwan road (Canal Pool to 
Old Municipal Council Limit) Site No. 46 , " Parking ", Site No. 47 , " Playground ", Site No. 48 , " Drama 
Theatre and Art Gallery ", Site No. 49, " Extn . to Court and Residential, Commercial, Public /Semi- Public 
Zone is Proposed ( hereinafter referred to as "the said Proposals " ); 

and whereas , Baramati Municipal Council (hereinafter referred to as " the said Municipal Council") 
has decided vide their General Body Resolution No. 1, dated 12th June 2015 to Propose 7.5 mtrs . 
wide Service Road along Baramati-Bhigwan road (Canal Pool to Old Municipal Council Limit) 
(hereinafter referred to as " the said modification proposal" ); 

and whereas, said Municipal Council after following all legal procedures under the provisions 
of Section 37 of the said Act submitted the said proposal of modification to Government vide Marathi 
letter No. बानप/ कार्या/ 14/ 262/ 2016, dated 16th March 2016 for sanction ; 

and whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune the Government is of opinion that the proposed modification needs to be 
sanctioned . 

Now therefore , in exercise of powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby sanctions the said Modification proposal and for that 
purpose directs that, in the Schedule of Modifications appended to the said Notification , after the last 
entry , the following new entry shall be added viz. 

Entry 
" 7.5 mtrs. wide Service Road along Baramati- Bhigwan road (Canal Pool to Old Municipal Council 
Limit) is proposed as shown on Plan . Sanction is also accorded for modificaion in areas of resrvations 
of sanctioned Development Plan affected due to this proposal." 

The Part Plan No. TPS - 1818 / 1615 /CR - 280 / 18 /UD - 13 , showing the above sanctioned modification 
shall be kept open for inspection by the general public during office hours in the office of the Chief 
officer , Baramati Municipal Council, Baramati for a period of one month. 

This Notification shall also be made available on the Government website at www.maharashtra . 
gov.in ( कायदे/नियम). 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

R. M. PAWAR, 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 


अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस-२११८ /१५१७/ प्र.क्र . २० ९/ १८ / नवि-१३ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे ( सन १९६६ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम, ३७ वा ) (यापुढे " उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) कलम ३१ (१) अन्वये कोल्हापूर शहराची दुसरी सुधारित 
विकास योजना (यापुढे " उक्त मंजूर विकास योजना " असा उल्लेख केलेली) महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
२१९ २/२३६८ / सीआर-१३५/ ९ २/ युडी-१३ , डिसेंबर 

१ ९९९ 

केली 

असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी २००० पासून अमलात आलेली 
आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर विकास योजनेमध्ये सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेली ए वार्ड, कसबा- करवीर , कोल्हापूर येथील रि.स.नं. १०७० / 
१, क्षेत्र 

५२५० चौ . मी . ही जमीन ( यापुढे " उक्त जागा " असे संबोधिले आहे) आरक्षण क्रमांक ३२७, "प्राथमिक शाळा ( भागशः)" व आरक्षण क्रमांक ३२८ , 
"माध्यमिक शाळा (भागशः)" या प्रयोजनाकरिता आरक्षित आहे ( यापुढे " उक्त आरक्षण " असे संबोधिले आहे) ; 


दिनांक १८ 


अन्वये मंजूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


५ 


आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर महानगरपालिकेने ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " असे संबोधिले आहे) उक्त जागा , उक्त मंजूर विकास योजना अमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत संपादन केलेली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या उक्त महानगरपालिकेवर दिनांक 
१८ एप्रिल २०१३ रोजी खरेदी सूचना बजावून उक्त जागा, उक्त महानगरपालिकेने विहित कालावधीत संपादन केली नसल्याने ती विहित कालावधीमध्ये 
संपादित करण्यास कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजाविल्यानंतरही, उक्त महानगरपालिकेने उक्त जागा १२ महिन्यांच्या कालावधीत 
संपादन केली नाही अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२६ (४) अन्वये भूसंपादनाची 
अधिसूचना दिनांक १८ एप्रिल २०१४ पूर्वी प्रसिद्ध केली नाही; 

आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाने उक्त जमिनीच्या मालकाने दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक ११५४२/२०१५ मध्ये दिनांक २३ ऑगस्ट 
२०१७ च्या आदेशान्वये उक्त जमिनीवरील उक्त आरक्षणे नोटीशीखालील क्षेत्रापुरती व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले असून या अनुषंगाने उक्त जागेवरील 
उक्त आरक्षणे, नोटीशीखालील क्षेत्रापुरती व्यपगत झाल्याबाबतची अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत शासनास आदेशित केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रकरणी, मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर तसेच आयुक्त , कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांचा अहवाल 
प्राप्त झाल्यानंतर असे दिसून येते की , वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( १) अन्वये नोटीस बजावल्यापासून उक्त महानगरपालिकेने उक्त जागा 
१२ महिन्यांच्या कालावधीत संपादन केली नाही अथवा उक्त जागा संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 
चे कलम १२६ (४) अन्वये भूसंपादनाची अधिसूचना दिनांक १८ एप्रिल २०१४ पूर्वी प्रसिद्ध केलेली नाही . त्यामुळे या परिस्थितीत उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ (१) मधील तरतुदीनुसार अर्जदारांची उक्त जागा नोटीशीखालील क्षेत्रापुरती उक्त आरक्षणांमधून मुक्त झाली असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात राज्य शासन , उक्त मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ३२७, 
" प्राथमिक शाळा (भागशः)" व आरक्षण क्रमांक ३२८ , " माध्यमिक शाळा (भागशः)" हे आरक्षण खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केल्यानुसार वादींनी बजावलेल्या 
नोटीशीखालील क्षेत्रापुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशा प्रकारे मुक्त झालेली उक्त जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त मंजूर विकास 
योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय भू वापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

प्रस्तुत आदेशान्वये उक्त आरक्षणाचे व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 


अनुसूची 


अ.क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


व्यपगत झालेल्या आरक्षणाचा तपशील 


१ 


रि.स.नं. १०७०/१ 


ए - वार्ड , कसबा- करवीर , 
कोल्हापूर. 


आरक्षण क्रमांक ३२७, "प्राथमिक शाळा (भागशः) " व 
आरक्षण क्रमांक ३२८ , " माध्यमिक शाळा (भागश :) ", 
( आरक्षणांपैकी व्यपगत झालेले क्षेत्र ५२५० चौ. मी .) 


सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


, 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

4th Floor, Mantralaya , Mumbai 400 032 . 


Dated : 27th November 2018 . 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No.TPS - 2118/ 1517/ C.R.209 / 18 / UD- 13. - Whereas the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS-2192 /2368 /C.R.- 135 /92/UD- 13, dated 18th December 1999 has 
sanctioned the Second Revised Development Plan of Kolhapur Municipal Corporation (hereinafter referred 
to as " the said Sanctioned Development Plan ") under section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act") 
and the same has came into force with effect from 1st February 2000 ; 

and whereas , as per the said Sanctioned Development Plan , the land bearing R.S.No. 1070/1 , A 
Ward , Kasba -Karveer , Kolhapur, area admeasuring about 5250.00 sq . mtrs.more particularly described 
in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as "the said land" ) is reserved for Site No. 327 , 
" Primary School (part )" and Site No.328 , " High School (part )" (hereinafter referred to as " the said 
Reservations " ) ; 

and whereas, the said land has not been acquired by the Kolhapur Municipal Corporation (hereinafter 
referred to as " the said Municipal Corporation ") within ten years from the date on which the said 
Sanctioned Development Plan came into force ; 

and whereas, the owner of the said land had served a notice dated 18th April 2013 under sub - section 
(1) of Section 127 of the said Act to the said Municipal Corporation , being the Planning Authority , informing 
that the said land has to be acquired by the said Municipal Corporation , within the stipulated period ; 

and whereas even after service of the said Notice as aforesaid , the said land has neither been 
acquired , nor the notification of land acquisition required under Section 126 (4 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 has been published within a period of 12 months from the date of the 
service of said Notice ; 

and whereas the Hon ble High Court of Judicature of Bombay, in Writ Petition No. 11542 of 2015 
filed by the owner of the said land, vide its order dated 23rd August 2017 has held that the part area of 
said Reservations on the said land up to extent of the area under the Notice stands lapsed and directed 
the State Government to notify the lapsing of the said Reservations on the said land ; 

and whereas after receiving the Hon ble High Court Order and after receving the report of the 
Commissioner , Kolhapur Municipal Corporation , Kolhapur, it is observed that the said land has neither 
been acquired within a period of 12 months , nor the notification of land acquisition required under Section 
126 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 has been published before dated 
18th April 2014 by the said Municipal Corporation within the stipulated time and hence whereas , in 
consequence thereof, the Government of Maharashtra is of opinion that the part area of the said 
reservations upto extent of the owners land , stands lapsed as per the provisions of Section 127 ( 1 ) of 
the said Act. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (2) of Section 127 of the said 
Act and of all other powers enabling it in thatbehalf , the Government ofMaharashtra hereby notifies that 
the part area of the reservation No. 327 , " Primary School and Reservation No. 328 , " High School" in the 
said sanctioned Development Plan , on the said land under the Notice given by the Land Owner as specified 
in the schedule below stand lapsed and the said land shall be available to the owner for the purpose of 
development as otherwise permissible in the case of adjacent land under said Development Plan . 

A copy of the Part Plan , showing the area of the said reservation , which is lapsed vide this order, 
is available in the office of the Commissioner, Kolhapur Municipal Corporation , during office hours on all 
working days for inspection of public for the period of one month . 

Schedule 


Sr. No 


Survey No./Gat No. 


1 . 


Mouje , Taluka , District 
A Ward , Kasba 
Karveer, Kolhapur. 


R.S. No. 1070/1 


Details of Lapsing of Reservation 
Site No. 327 , " Primary School" (part ) 
and Site No. 328 , " High School" (part ) 
( Area under the Reservations lapsed 
5250.00 sq . mtrs . ) 


This Order shall also be published on the Government web - site at www.maharashtra.gov.in . ( lyd 
a hun ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


७ 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -३ / अधिअभि/ वाडी/ एसआर-९/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम ४, 
पोट-कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या कोरेगाव 
तालुक्यातील नहरवाडी या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या सातारा जिल्ह्याच्या कोरेगाव तालुक्यातील 
" नहरवाडी " या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


टीप .--(१) मूळ उर्वरित गाव रहिमतपूर या गावातील लोकांना नवीन गाव नहरवाडी या गावामधील जनावरे चारण्यासाठी राखून 
ठेवलेल्या जमिनीचा वापर करणेचा हक्क राहील . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


कोरेगाव 


रहिमतपूर 


गावठाण , १ ते ३११ , ३१७ ते ३२२ , ३३१ ते ३३७, ३६४ ते ३६८ , 
३९ ६ ते ४५८ , ९ २८ ते ९ ३ ९ - अ , ९ ३९ - ब , ९ ४४ ते ९ ५६, ९ ७१ ते 
९ ७७, १०७१ ते १०८२, १० ९ २ ते १३२६, १३२९ ते १३३० , १३३५ 
ते १३३६, पर्डे नंबर १ , पर्ड नंबर २ . 


सातारा 


कोरेगाव 


नहरवाडी 


३१२ ते ३१६, ३२३ ते ३३० , ३३८ ते ३६३ , ३६ ९ ते ३ ९ ५, ४५९ ते 
९ २७ - अ , ९ २७ - ब , ९ ४० ते ९ ४३, ९ ५७ ते ९ ७० , ९ ७८ ते १०७० , 
१०८३ ते १० ९ १ , १३२७ ते १३२८ , १३३१ ते १३३४ , १३३७ ते 
१३३ ९ . 


साहेबराव मा . गायकवाड , 
अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , ३ नोव्हेंबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


- 


No. Mah./3/Adhi Abhi/ 

Wadi/ SR - 9 / 2018. - In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to sub - section (1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 
1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section ( 4) of the said Section 4 of the said Act , I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 3rd November 2018 constitute the Naharwadi in the 
Koregaon , taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Koregaon of the district 
Satara , be having the limits specified in the schedule hereto appended . 

Note.- ( 1) The residents of the residuary village Rahimatpur shall have the right over the assigned 
land of the new village Naharwadi for the purpose of grazing cattle . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 

3 


Survey Nos. 

4 


1 


2 


Satara 


Koregaon 


Rahimatpur Gaothan , 1 to 311 , 317 to 322 , 331 to 337 , 364 to 

368 , 396 to 458, 928 to939- A , 939 - B, 944 to956, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


Schedule - contd . 


1 


2 


w 


4 
971 to977, 1071 to 1082, 1092 to 1326, 1329 to 
1330 , 1335 to 1336 , Parde No. 1 , Parde No. 2. 


Satara 


Koregaon 


Naharwadi 


- 


, 


312 to 316, 323 to 330 , 338 to 363, 369 to 395,459 
to 927 - A, 927- B, 940 to 943,957 to 970,978 to 
1070 , 1083 to 1091 , 1327 to 1328 , 1331 to 1334, 
1337 to 1339 . 


SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 3rd November 2018 . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह -३/ अधिअभि / वाडी/ एसआर-१० / २०१८.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म -६ , 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम 
४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या वाई 
तालुक्यातील मयूरेश्वर या वाडीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या सातारा , जिल्ह्याच्या वाई तालुक्यातील "मयूरेश्वर " 
या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


वाई 


गुळुब 


मूळ गाव गावठाण, १ ते ७७५, ७७७ ते ७७९ , १०३५ ते १८१६. 


सातारा 


वाई 


मयुरेश्वर 


वाडी गावठाण, ७७६, ७८० ते १०३४. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/AdhiAbhi/Wadi/SR-10/2018.-In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub - section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub- section ( 4 ) of the said Section 4 of the said Act , I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th November 2018 constitute the Mayureshwar in the 
Wai taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Wai of the district Satara , be 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


९ 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Wai 


Gulumb 


Original Village Gaothan , 1 to 775 , 777 to 779, 1035 
to 1816 . 


Satara 


Wai 


Mayureshwar WadiGaothan , 776 , 780 to 1034 . 

SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara, 16th November 2018 . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह-३/ अधिअभि / वाडी/ एसआर-५/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म-६, 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) कलम 
४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड , अपर जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या 
फलटण तालुक्यातील मलठण या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या सातारा , जिल्ह्याच्या फलटण तालुक्यातील 
" मलठण" या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


टीप .-- (१) नवीन गाव मलठणमधील लोकांना उर्वरित मूळ गाव फलटणमधील स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीचा वापर 
करणेचा हक्क राहील . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


फलटण 


फलटण 


गावठाण , १, २, ४, १६ ते ७८ , ९ ३, १३३, १३५, १३७. 


सातारा 


फलटण 


मलठण 


३ , ५ ते १५, ७ ९ ते ९ २, ९ ४ ते १३२ , १३४ , १३६. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/AdhiAbhi/Wadi/SR -5 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub - section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by GovernmentNotification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub - section ( 4 ) of the said Section 4 of the said Act, I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Malthan in the Phaltan , 
taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Phaltan of the district Satara , be 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 

Note .- ( 1) The residents of the new village Malthan shall have the right over the assigned lands of 
the residuary village Phaltan for the purpose of Graveyard . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


Schedule 


Taluka 


District 

1 


Village 

3 


Survey Nos . 

4 


2 


Satara 


Phaltan 


Phaltan 


Gaothan, 1,2,4,16 to78,93, 133, 135, 137. 


- 


- 


- 


, 


Satara 


Phaltan 


Malthan 


3, 5 to 15 , 79 to92, 94 to 132 , 134, 136 . 

SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


अंतिम अधिसूचना 


- 


क्रमांक मह -३ / अधिअभि/ वाडी/ एसआर-६/ २०१८.-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम 
४ , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या 
कराड तालुक्यातील कराड दक्षिण या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या कराड 
तालुक्यातील " कराड दक्षिण " या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


- 


टीप .--(१) नवीन गाव कराड दक्षिण या गावातील लोकांना उर्वरित मूळ गाव कराड या गावातील स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या 
जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


कराड 


कराड 


गावठाण , १० , १४ ते ८० , १०१ ते १९ २ , २९९ ते ३१३, ३१५ ते 
३१६, ३२० ते ३२२ , ४५६ ते ४६२ , ४६६, ४६८ ते ४७८ , ४८२ ते 
४ ९ ० . 


१ 


टी . पी . स्कीमखालील स . नं . १ ते ९ , ११ ते १३, ८१ ते १०० , ३७० 
ते ३७२, ४५५ , ४६३ ते ४६५ , ४६७, ४७९ ते ४८१, ४९ १. 


सातारा 


कराड 


कराड दक्षिण 


१ ९ ३ ते २ ९ ८ , ३१४, ३१७ ते ३१९ , ३२३ ते ३३३, ३३७ ते ३५४ , 
३९ १ ते ३९ ६ , ३ ९ ८ ते ४०१, ४०५ , ४०७ ते ४१० , ४१३ ते ४१७, 
४२१ ते ४२५ , ४२९ ते ४३० , ४३३ ते ४४१, ४५१ ते ४५४. 


टी . पी . स्कीमखालील स . नं . ३३४ ते ३३६, ३५५ ते ३६ ९ , ३७३ ते 
३ ९ ० , ३ ९ ७, ४०२ ते ४०४ , ४०६, ४११ ते ४१२, ४१८ ते ४२० , ४२६ 
ते ४२८ , ४३१ ते ४३२ , ४४२ ते ४५०. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


११ 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/Adhi Abhi/Wadi/ SR -6 /2018. - In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section (1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section ( 4 ) of the said Section 4 of the said Act, I, Sahebrao M.Gaikwad, Additional Collector of 
Satara District , hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Karad South in the Karad 
taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Karad of the district Satara , be having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 

Note .- ( 1) The residents of the new village Karad South shall have the right over the assigned lands 
of the residuary village Karad for the purpose of Graveyard . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


2 


3 


Satara 


Karad 


Karad 


, 


Gaothan, 10 , 14 to80 , 101 to 192,299 to 313,315 
to 316, 320 to 322,456 to 462,466,468 to 478,482 
to490 . 


S. Nos . under T. P. Scheme 1 to 9 , 11 to 13 , 81 to 
100 , 370 to 372,455,463 to 465 , 467,479 to 481, 
491 . 


, 


Satara 


Karad 


- 


Karad South 193 to 298, 314,317 to 319 , 323 to 333, 337 to 354, 

391 to 396, 398 to 401,405,407 to410 , 413 to 417 , 
421 to 425 , 429 to 430 , 433 to 441 , 451 to 454. 
S. Nos . under T. P. Scheme 334 to 336 , 355 to 369 , 
373 to 390,397 , 402 to 404,406 , 411 to 412,418 
to 420 , 426 to 428 , 431 to 432, 442 to 450. 

SAHEBRAO M. GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


- 


Satara , 16th October 2018 . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह -३ / अधिअभि / वाडी / एसआर -१/ २०१८.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३ /म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ च्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम 
४ , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या 
सातारा तालुक्यातील गोडोली पूर्व या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या सातारा 
तालुक्यातील " गोडोली पूर्व" या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


गोडोली 


गावठाण, ५५ ते ६० , ६३, ७६ ते ८ ९ , ९ १ ते १७५, १७ ९ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


गोडोली पूर्व 


१ ते ४५, ५१ ते ५२, ५४ , ६१ ते ६२ , १७६ ते १७८ , १८० ते १९ ४ . 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/Adhi Abhi/Wadi/SR - 1/2018. - In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section ( 4) of the said Section 4 of the said Act , I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Godoli East in the Satara 
taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Satara of the district Satara , be 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Satara 


Satara 


Satara 


Godoli Gaothan, 55 to 60 , 63, 76 to 89, 91 to 175, 179 . 
Godoli East 1 to 45 , 51 to 52 , 54,61 to 62 , 176 to 178 , 180 to 
194. 

SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


- 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३/ अधिअभि/ वाडी/ एसआर-३/ २०१८.-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३ / म-६, 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) कलम 
४ , पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतीवर उपविभागीय अधिकारी, 
सातारा उपविभाग, सातारा यांचेमार्फत सुनावणी घेऊन त्यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक आरटीएस / कावि-४४ ९ /१८, दिनांक २८ सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये या कार्यालयाकडे कळविलेल्या वस्तुस्थितीचे अनुषंगाने सदर हरकत या कार्यालयाकडून अमान्य करणेत आलेने मी , साहेबराव 
मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या सातारा तालुक्यातील खेड 
पश्चिम या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या सातारा तालुक्यातील " खेड पश्चिम" या 
नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


खेड 


गावठाण , १ ते ८१ , ९ ७, १५५ ते १५६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार, 

डिसेंबर 


६ 


१२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १ ९ ४० 


१३ 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


खेड पश्चिम 


८२ ते ९ ६, ९ ८ ते १५४ . 


, 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


- 


No. Mah./3/Adhi Abhi/Wadi/ SR - 3 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section (4 ) of the said Section 4 of the said Act, I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District , hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Khed West in the Satara 
taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Satara of the district Satara , be 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 

3 


Survey Nos. 

4 


1 


2 


Satara 


Satara 


Khed 


Gaothan, 1 to 81 , 97 , 155 to 156. 


- 


Satara 


Satara 


Khed West 82 to 96 , 98 to 154. 

SAHEBRAO M. GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह -३/ अधिअभि / वाडी/ एसआर-४/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ म-६ , 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम 
४ , पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड , अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या 
सातारा तालुक्यातील कोडोली पश्चिम या वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या सातारा 
तालुक्यातील " कोडोली पश्चिम " या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


سه 


४ 


सातारा 


सातारा 


कोडोली 


गावठाण , १ ते १५१, २१४ ते २१७, २२३, २२७ ते २३९ , ३० ९ , ३४० 


ते ३४५ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


अनुसूची--चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


सातारा 


सातारा 


कोडोली पश्चिम १५२ ते २१३, २१८ ते २२२ , २२४ ते २२६, २४३ ते २८ ९ , ३२४ ते 

३३३ . 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/Adhi Abhi/Wadi/SR -4 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by GovernmentNotification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/ M - 6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section ( 4 ) of the said Section 4 of the said Act, I, Sahebrao M. Gaikwad, Additional Collector of 
Satara District , hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Kodoli West in the 
Satara taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Satara of the district Satara , 
be having the limits specified in the schedule hereto appended . 

Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Satara 


Kodoli Gaothan, 1 to 151, 214 to 217 , 223 , 227 to 239 , 

309,340 to 345 . 
Kodoli West 152 to 213, 218 to 222,224 to 226,243 to 289,324 

to 333. 


Satara 


Satara 


SAHEBRAO M. GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


, 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३ / अधिअभि / वाडी / एसआर-२/२०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३/म-६, 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) कलम 
४ , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्रस्तावित विभाजनाबाबत कोणाचीही हरकत प्राप्त 
न झालेने मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या 
सातारा तालुक्यातील शाहुपुरी पूर्व व शाहुपुरी पश्चिम या वस्त्यांचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा 
जिल्ह्याच्या सातारा तालुक्यातील " शाहुपुरी पूर्व" व " शाहुपुरी पश्चिम " या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावांमध्ये रूपांतर करीत आहे. 


टीप .-- ( १) उर्वरित मूळ गाव करंजे तर्फ सातारा व नवीन गाव शाहुपुरी पूर्व या गावांमधील संबंधित समाजाच्या लोकांना नवीन गाव 

शाहुपुरी पश्चिम या गावाला त्या समाजाचे दफनभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


( २) नवीन गावे शाहुपुरी पूर्व व शाहुपुरी पश्चिम या गावांमधील संबंधित समाजाच्या लोकांना उर्वरित मूळ गाव करंजे तर्फ सातारा 

या गावाला त्या समाजाचे दफनभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


सातारा 


करंजे तर्फ 


करंजे गावठाण , १, ८४ ते ८७, १७० , १७४ ते १८५ , २७० ते ३२६ , 
३८७, ४० ९ ते ४१३, ४१६ ते ४१८ , ४२१ ते ४२३, ४२५ ते ४३२. 


सातारा 


सातारा 


सातारा 


२ ते ८३, ८८ ते १६९ , १७१ ते १७३, १८६ ते २६ ९ . 


शाहुपुरी पूर्व 
शाहुपुरी पश्चिम 


सातारा 


सातारा 


गडकर आळी गावठाण , ३२७ ते ३८६, ३८८ ते ४०८ , ४१४ ते ४१५, 
४१९ ते ४२० , ४२४. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No.Mah./3/Adhi Abhi/ 

Wadi/SR - 2 / 2018. - In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub -section ( 4) of the said Section 4 of the said Act , I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Shahupuri East and 
shahupuri West in the Satara taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Satara 
of the district Satara , be having the limits specified in the schedule hereto appended . 
Note .- ( 1) The residents of the residuary village Karanje Tarf Satara and the new village Shahupuri East 

shall have the right over the assigned lands of the new village Shahupuri West for the 

purpose of Burial Ground . 
( 2 ) The residents of the new villages Shahupuri East and Shahupuri West shall have the right 

over the assigned lands of the residuary village Karanje Tarf Satara for the purpose of Burial 
Ground . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Satara 


Karanje Tarf Karanje Gaothan , 1, 84 to 87 , 170 , 174 to 185 , 270 
Satara to 326, 387,409 to 413,416 to 418,421 to 423,425 

to432. 


, 


Satara 


Satara 


Shahupuri 
East 


2 to 83 , 88 to 169, 171 to 173 , 186 to 269 . 


Satara 


Satara 


- 


Shahupuri 
West 


GadkarAali Gaothan, 327 to 386 , 388 to 408,414 
to 415, 419 to 420 , 424. 

SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


डिसेंबर ६ 


१२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह -३ / अधिअभि / वाडी / एसआर-८/ २०१८.-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी -१०७६/ ६३९ २३/म -६ , 
दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) कलम 
४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी, 
माण- खटाव , उपविभाग दहिवडी यांचेमार्फत सुनावणी घेऊन त्यांचे कार्यालायाकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि -१३५७, १३५८/२०१८, दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये या कार्यालयाकडे कळविलेल्या वस्तुस्थितीचे अनुषंगाने सदर हरकती या कार्यालयाकडून अमान्य करणेत आलेने 
मी , साहेबराव मा . गायकवाड, अपर जिल्हाधिकारी , सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या माण तालुक्यातील 
मसाईवाडी , वीरकरवाडी व मासाळवाडी या वाड्यांचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या माण 
तालुक्यातील " मसईवाडी", " वीरकरवाडी " व " मासाळवाडी " या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


टीप.-- ( १) नवीन गावे मसाईवाडी, विरकरवाडी व मासाळवाडी या गावांमधील लोकांना उर्वरित मूळ गाव म्हसवड या गावामधील 

स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


( २) मूळ उर्वरित गाव म्हसवड या गावातील लोकांना नवीन गाव मासाळवाडी या गावांमधील जनावरे चारण्यासाठी राखून ठेवलेल्या 

जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील . 


( ३) नवीन गाव मसाईवाडी या गावातील लोकांना नवीन गाव विरकरवाडी या गावांमधील जनावरे चारण्यासाठी राखून ठेवलेल्या 

जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२ 


ده 


30 


सातारा 


माण 


म्हसवड 


गावठाण , १ ते ५, ५१९ ते ५३१ , ५३३ ते ५३९ , ७८४ ते ७९ ८ , 
१०८४ ते १२०३ , १२३१ ते १२४५. 


सातारा 


माण 


मसाईवाडी 


६ ते २०८ , २११ , २१५ ते २१७, २१ ९ ते २७१ , १२०४ ते १२३० . 


सातारा 


माण 


विरकरवाडी 


२० ९ , २१० , २१२ ते २१४ , २१८ , २७२ ते ५१८ . 


सातारा 


माण 


मासाळवाडी 


५३२, ५४० ते ७८३, ७९९ ते १०८३. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/AdhiAbhi/Wadi/SR-8/2018. —In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of theMaharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub - section (4 ) of the said Section 4 of the said Act, I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Masaiwadi, Virkarwadi 
and Masalwadi in the Man taluka of the Satara district to be a villages to be called in the taluka Man of 
the district Satara , be having the limits specified in the schedule hereto appended . 
Note .- ( 1 ) The residents of the new village Masaiwadi, Virkarwadi and Masalwadi shall have the right 

over the assigned land of the residuary village Mhasvad for the purpose of Graveyard . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


१७ 


( 2 ) The residents of the residuary village Mhasvad shall have the right over the assigned land 

of the new village Masalwadi for the purpose of grazing cattle . 
( 3 ) The residents of the new village Masaiwadi shall have the right over the assigned land of the 

new village Virkarwadi for the purpose of grazing cattle . 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Man 


Mhasvad 


Gaothan, 1 to 5,519 to 531,533 to 539,784 to 798 , 
1084 to 1203, 1231 to 1245 . 


- 


Satara 


Man 


Masaiwadi 


6 to 208,211,215 to 217, 219 to 271, 1204 to 1230 . 


Satara 


Man 


Virkarwadi 


209 , 210 , 212 to 214 , 218, 272 to 518 . 


Satara 


Man 


Masalwadi 


532,540 to 783,799 to 1083. 

SAHEBRAO M. GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara. 


Satara, 16th October 2018. 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह-३/ अधिअभि/ वाडी/ एसआर-७/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ म-६, 
दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ४१) कलम 
४, पोट - कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून 
आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर उपविभागीय अधिकारी, 
कराड उपविभाग , कराड यांचेमार्फत सुनावणी घेऊन त्यांचे कार्यालायाकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि-१२७२ , १३०८/२०१८ , दिनांक २९ 
सप्टेंबर २०१८ अन्वये या कार्यालयाकडे कळविलेल्या वस्तुस्थितीचे अनुषंगाने सदर हरकती या कार्यालयाकडून अमान्य करणेत आलेने मी , 
एस. एम. गायकवाड , अपर जिल्हाधिकारी, सातारा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातील 
आगाशिवनगर या वाडी / वस्तीचे सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातील 
" आगाशिवनगर" या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


टीप.-- ( १) नवीन गाव आगाशिवनगर या गावातील लोकांना उर्वरित मूळ गाव मलकापूर या गावामधील स्मशानभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या 

जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


( २) नवीन गाव आगाशिवनगर या गावातील लोकांना उर्वरित मूळ गाव मलकापूर या गावामधील संबंधित समाजाच्या दफनभूमीसाठी 

राखून ठेवलेल्या जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील. 


(३ ) उर्वरित मूळ गाव मलकापूर या गावातील संबंधित समाजांच्या लोकांना नवीन गाव आगाशिवनगर या गावामधील त्या समाजांचे 

दफनभूमीसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींचा वापर करणेचा हक्क राहील . 


अनुसूची 


जिल्हा 


तालुका 


गावाचे नाव 


भूमापन क्रमांक 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


कराड 


मलकापूर 


गावठाण , १ ते २२ , २७ ते २९ , ३४ ते ४० , ४६ ते ५३, ५७ ते ६७ , 
७३ ते ८३, ८ ९ ते ११२, ११७ ते १३ ९ , २६७ ते ३३७. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


अनुसूची -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


सातारा 


कराड 


आगाशिवनगर 


२३ मे २६, ३० ते ३३, ४१ ते ४५ , ५४ ते ५६, ६८ ते ७२ , ८४ ते 
८८ , ११३ ते ११६, १४० ते २६६. 


साहेबराव मा . गायकवाड , 


अपर जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा, १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


FINAL NOTIFICATION 


No. Mah./3/Adhi Abhi/Wadi/SR - 7 /2018. — In exercise of the powers of the State Government under 
proviso to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI 
of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. TLC - 1076 / 
63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after following the procedure as per provisions of the 
sub - section (4 ) of the said Section 4 of the said Act , I, Sahebrao M. Gaikwad , Additional Collector of 
Satara District, hereby with effect from dated 16th October 2018 constitute the Agashivnagar in the 
Karad taluka of the Satara district to be a village to be called in the taluka Karad of the district Satara , 
be having the limits specified in the schedule hereto appended . 
Note .- ( 1 ) The residents of the new village Agashivnagar shall have the right over the assigned lands 

of the residuary village Malkapur for the purpose of Graveyard . 
( 2 ) The residents of the new village Agashivnagar shall have the right over the assigned lands 

of the residuary village Malkapur for the purpose of Burial Ground. 
( 3 ) The residents of the residuary village Malkapur shall have the right over the assigned lands 

of the new village Agashivnagar for the purpose of Burial Ground. 


Schedule 


District 


Taluka 


Village 


Survey Nos . 

4 


1 


2 


3 


Satara 


Karad 


Satara 


Karad 


Malkapur Gaothan, 1 to 22, 27 to 29 , 34 to 40 , 46 to 53, 

57 to67,73 to 83,89 to 112, 117 to 139,267 to 337 . 
Agashivnagar 23 to 26 , 30 to 33, 41 to 45 , 54 to 56 , 68 to 72 , 
84 to 88, 113 to 116, 140 to 266. 

SAHEBRAO M.GAIKWAD , 

Additional Collector, Satara . 


Satara , 16th October 2018 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४ / गावठाण / वन/ सीआर-३४ ९/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट - कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील मुडशिंगी या महसुली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील मुडशिंगी उत्तर या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


१ ९ 


अनुसूची 
मौजे मुडशिंगी उत्तर , तालुका करवीर, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक १ ते १५०, २०० ते २०७, 
३ ९ ३ ते ४४८ . 


१ 


टीप .-- (१ ) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 


( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील. 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर, २६ ऑक्टोबर २०१८. 


NOTIFICATION 


No. Desk -IV /Gavthan /Van /C.R.- 349/2018. - In exercise of the powers of the State Government 
under the provision to the sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest DepartmentNo. 
TLC- 1076/ 63923 / M - 6 , dated 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub - section ( 4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector ofKolhapur District, 
constitute a new village from village Mudshingi in Karveer Taluka of Kolhapur District with effect from 
dated 26th October 2018 to be a village called Mudshingi North in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


Gat Nos. included in new village Mudshingi North.-- Gat Nos. 1 to 150 , 200 to 207 , 393 to 448. 


Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Mudshingi. 
(2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 


Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन -४ / गावठाण/ वन/ सीआर -३३५ / २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील कोरोची या महसुली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे विवेकानंदनगर या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 


अनुसूची 
मौजेविवेकानंदनगर, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ४८ , १३३ ते ६४० , ८५८ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, 


डिसेंबर ६ 


१२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १ ९ ४० 


टीप .-- ( १) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या -येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८. 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan / an /C.R.- 335 /2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub - section (1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest DepartmentNo. 
TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Korochi in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect from 
dated 26th October 2018 to be a village called Vivekanandnagar in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


Gat Nos. included in new village Vivekanandnagar, taluka Hatkanangle , Gat Nos. 48 , 133 to 640 , 858 . 
Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Korochi. 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018. 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४/ गावठाण/ वन / सीआर-३३७/२०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील इचलकरंजी या महसुली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे आसरानगर या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे आसरानगर , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ५४ ते ६०, ६२ ते ६४ , 
६०७, ६०८ , ६० ९ , ६११ ते ६१ ९ , ६२१ ते ६३२, ६३३ - अ , ६३४ - अ , ६५० ते ६७२ , ६७३- अ , ६७४ ते ६७७, ६७८ - अ , ४३८ , ७० ९ , ७१० , ६३३ 
ब ते ६४ ९ , ६७ ९ ते ६८ ९. 
टीप.-- (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


२१ 


NOTIFICATION 


- 


No. Desk -IV /Gavthan /Van /C.R. -337 /2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1 ) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department 
No. TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section ( 4) of the said Section 4, I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District , 
constitute a new village from village Ichalkaranji in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect 
from dated 26th October 2018 to be a village called Aasaranagar in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


- 


Schedule 


, 


Gat Nos . included in new village Aasaranagar, taluka Hatkanangle , Gat Nos . 54 to 60 , 62 to 64 , 607 , 
608, 609,611 to 619,621 to 632,633- A, 634- A, 650 to 672,673- A, 674 to 677,678 - A, 438, 709, 710 , 
633 - B to 649,679 to 689 . 
Note .- ( 1 ) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Ichalkaranji. 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR, 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४/ गावठाण / वन / सीआर-३३ ९/ २०१८.-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील इचलकरंजी या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे कलानगर या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे कलानगर , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ५१९ ते ५२१, ५५८ ते ५६० , 
५६७ ते ५७०, ५८५ , ५४० , ५४२ ते ५४४ , ५४ ९ ते ५५५, ५५७, ५६२ , ५५६, ५८६ ते ५ ९ १, ५ ९ २, ५९ ३, ५ ९ ४, ५९ ७. 
टीप.-- (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर, 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /Van /C.R.- 339 /2018. - In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1 ) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923/M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section ( 4) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District , 


- 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९४० 


constitute a new village from village Ichalkaranji in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect 
from dated 26th October 2018 to be a village called Kalanagar in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 

Schedule 


Gat Nos. included innewvillage Kalanagar , taluka Hatkanangle, Gat Nos. 519 to 521,558 to 560 , 567 
to 570 , 585 , 540 , 542 to 544 , 549 to 555 , 557 , 562,556, 586 to 591,592,593, 594 , 597. 
Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Ichalkaranji. 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४ / गावठाण/ वन/ सीआर-३३६/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट -कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर , अपर जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील इचलकरंजी या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे गावभाग या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे गावभाग , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक २४९ ते ४२६, ४४० ते ४४२ , 
४४५, ४४७ ते ५१८ , ५२२ ते ५३९ , ५४१ , ५४५ ते ५४८ , ५६१ , ५६३ ते ५६६, ७०१ ते ७०२. 
टीप .-- ( १) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर, 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८. 


NOTIFICATION 


No. Desk -IV / Gavthan/ Van/ C.R. - 336/ 2018. In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1 ) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub - section ( 4) of the said Section 4 , I , Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District , 
constitute a new village from village Ichalkaranji in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect 
from dated 26th October 2018 to be a village called Gavbhag in the taluka of the said district , having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 

Schedule 


Gat Nos. included in new village Gavbhag, taluka Hatkanangle , Gat Nos. 249 to 426 , 440 to 442 , 445 , 
447 to 518, 522 to 539,541, 545 to 548,561,563 to 566, 701 to 702. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


२३ 


Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Ichalkaranji. 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018 . 


, 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४ / गावठाण/ वन/ सीआर-३३८ / २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील इचलकरंजी या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे शिवाजीनगर या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे शिवाजीनगर , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ५९ ५, ५९ ६, ५९ ७ -ब, ५९ ८ , 
५९९ , ६०० , ६२० , ५ ९ ४ - ब , ५ ९ ५ , ६०१ , ६०१- अ , ६०२ ते ६०५ , ६०५- अ , ६०५ - ब , ६०६ , ७०६ , ७०८ , ५७१, ५८१ ते ५८४, ७१३. 
टीप.-- ( १) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या -येण्याचा हक्क राहील. 

नंदकुमार काटकर , 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर , 
कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /Van /C.R.- 338 /2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section (1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Ichalkaranji in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect 
from dated 26th October 2018 to be a village called Shivajinagar in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 

Schedule 


- 


GatNos . included in new village Shivajinagar, taluka Hatkanangle , Gat Nos . 595 , 596 , 597 - B , 598 , 
599,600 , 620 , 594- B, 595 , 601,601- A, 602 to 605 , 605- A, 605 - B, 606 , 706, 708,571,581 to 584,713. 
Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Ichalkaranji . 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 

Additional Collector, Kolhapur. 
Kolhapur, 26th October 2018 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


डिसेंबर ६ 


१२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन -४/ गावठाण/ वन/ सीआर -३३४ / २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३ / 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील हातकणंगले या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील मौजे पेठ भाग या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे पेठ भाग , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ६४१ ते १२३३. 
टीप .-- ( १) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील. 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


NOTIFICATION 


No. Desk -IV /Gavthan / an /C.R.- 334 /2018. - In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub - section ( 4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Hatkanangle in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect 
fromdated 26th October 2018 to be a village called Peth Bahg in the taluka of the said district , having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


- 


Schedule 


Gat Nos . included in new village Peth Bhag , taluka Hatkanangle , Gat Nos. 641 to 1233. 
Note .- (1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Hatkanangle . 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads. 

NANDKUMAR KATKAR , 

Additional Collector, Kolhapur. 
Kolhapur, 26th October 2018 . 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४ / गावठाण/वन/ सीआर-३३३/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील कबनूर या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातगणंगले तालुक्यातील जवाहरनगर या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


२५ 


अनुसूची 
मौजे जवाहरनगर , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक १ ९/ ३ ते २१ , २३ ते २६, 
४४ ते ८० , १० ९ / अ ते ४७०. 


टीप.-- ( १) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


NOTIFICATION 


No. Desk - IV /Gavthan /Van /C.R.- 333 /2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1 ) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923/M - 6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section ( 4 ) of the said Section 4, I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Kabnoor in Hatkanangle Taluka of Kolhapur District with effect from 
dated 26th October 2018 to be a village called Kabnoor in the taluka of the said district , having the limits 
specified in the schedule hereto appended . 


- 


Schedule 


, 


Gat Nos . included in new village Kabnoor, taluka Hatkanangle , Gat Nos . 19/3 to 21, 23 to 26 , 44 to 
80 , 109/ A to 470 . 


Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Kabnoor. 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018 . 


अधिसूचना 


क्रमांक कार्यासन-४ / गावठाण/ वन/ सीआर -३४१/ २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट- कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट-कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील उंचगाव या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या करवीर तालुक्यातील उंचगाव दक्षिण या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 


- 


अनुसूची 
मौजे उंचगाव दक्षिण, तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक २३७ ते २८८, २९ ६ ते ३७८. 
टीप.-- (१ ) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


( २) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील . 


नंदकुमार काटकर , 
अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


NOTIFICATION 


No. Desk -IV /Gavthan / an /C.R.- 341 /2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under provision to the sub -section ( 1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923 /M -6 , dated the 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Unchgaon in Karveer Taluka of Kolhapur District with effect from 
dated 26th October 2018 to be a village called Unchgaon South in the taluka of the said district , having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


Gat Nos. included in new village Unchgaon South , Gat Nos . 237 to 288, 296 to 378 . 
Note .- (1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Unchgaon . 
( 2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 26th October 2018. 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन-४/ गावठाण /वन/ सीआर-३४२ / २०१८ .-- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कागल तालुक्यातील कागल या महसूली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या कागल तालुक्यातील मौजे कागल पूर्व या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे कागल पूर्व, तालुका कागल, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक २६३ ते २७२ , ३१४ ते ५२९ , 
५४२ . 
टीप.-- (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान, स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 
( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या- येण्याचा हक्क राहील . 

नंदकुमार काटकर, 

अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 
कोल्हापूर , २२ ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


२७ 


NOTIFICATION 


ܝ 


No. Desk -IV /Gavthan /Van /C.R.- 342/2018. - In exercise of the powers of the State Government 
under provision to sub -section (1) of the Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . 
XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification Revenue and Forest Department 
No. TLC - 1076/ 63923/ M- 6, dated 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub -section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, Additional Collector of Kolhapur District, 
constitute a new village from village Kagal in Kagal Taluka of Kolhapur District with effect from dated 
22nd October 2018 to be a village called Kagal East in the taluka of the said district, having the limits 
specified in the schedule hereto appended. 


- 


Schedule 


GatNos . included in new village Kagal East, Gat Nos. 263 to 272, 314 to 529 , 542. 
Note .- ( 1) The villages of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Kagal. 
(2 ) The villages in new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 
Additional Collector, Kolhapur. 


Kolhapur, 22nd October 2018 . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
क्रमांक पुनर्वसन / कासारसाई / कावि -१३० / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ ( सन १९ ८ ९ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३२ ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) राज्य शासनाच्या मते विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी लागू 
करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने इष्ट व आवश्यक होते आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (१ ) अन्वये शासनाने महसूल व वनविभागातील 
त्यांचे पत्र क्रमांक आरपीए-३४९ ४/ सीआर-४३०/ आर-४, शासन राजपत्र दिनांक २६ ऑक्टोबर १९९४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी 
पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील कासारसाई प्रकल्पाला लागू केल्या आहेत 

ज्याअर्थी, मा. जिल्हाधिकारी सो ., पुणे ( पुनर्वसन शाखा) आदेश क्रमांक जिपुअ/ कावि -२२६ / २०१८, दिनांक ३१ मे २०१८ अन्वये पुणे जिल्ह्यातील 
पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित आणि लाभ क्षेत्रातील जमीन हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविणेबाबतचे महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
अधिनियम, १९९९ चे कलम १२ (१) मधील जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार प्रत्येक उपविभागातील उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले 


- 


आहेत ; 


- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट- कलम (१ ) चे खंड ( अ), (ब), (क) आणि (ड ) अन्वये तशी तरतूद आहे की , लाभ क्षेत्रातील 
कोणत्याही विशिष्ट गावातील किंवा क्षेत्रातील अतिरिक्त जमिनी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही. अशा आशयाची घोषणा 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईपर्यंत त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गावातील किंवा क्षेत्रातील कोणत्याही शेतजमिनीवरील पोट- कलमात निर्दिष्ट 
केलेल्या कोणत्याही रीतीने हस्तांतरित , तिची पोट -विभागणी व वाटणी केली जाणार नाही 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता , पुणे पाटबंधारे विभाग, पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक पुपावि /प्रशा-५/ ५४२० / २०१८ , दिनांक ५ नोव्हेंबर 
२०१८ अन्वये कासारसाई प्रकल्प, मावळ/ मुळशी, पुणे येथील बुडीत क्षेत्राची भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून या प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्रासाठी 
बुडीत क्षेत्रामधून आणखी क्षेत्र संपादन करण्याची आवश्यकता नाही असे कळविले आहे. 

म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , सुभाष भागडे, उपविभागीय 
अधिकारी, मावळ -मुळशी उपविभाग, पुणे , पुणे जिल्ह्यातील मावळ/मुळशी तालुक्यातील कासारसाई प्रकल्पातील खाली नमूद केलेल्या बुडीत गावांमधील 
जमिनीचे हस्तांतरण पोट -विभागणी व वाटणी याबाबतचे निबंधाच्या संबंधातील बंदी तात्काळ प्रभावाने उठवीत आहे. 

आणखी असे की , महाराष्ट्र शासन महसूल आयुक्त , जिल्हाधिकारी, दिवाणी न्यायालय, संबंधित भूसंपादन अधिकारी किंवा उच्च न्यायालय इत्यादींकडे 
प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा अंतर्भाव असलेल्या जमिनीच्या किंवा क्षेत्राच्या संदर्भात जोपर्यंत वरील प्राधिकरणापासून त्याप्रकरणी अंतिम निर्णय होत नाही 
तोपर्यंत हे निबंध चालू राहतील आणि केलेल्या जमिनीच्या गट क्रमांक व क्षेत्रावर, महसुली अभिलेखावर याबाबत त्याप्रमाणे स्पष्ट नोंदी ठेवण्यात याव्यात . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


परिशिष्ट 

तालुक्याचे नाव 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


४ 


कुसगाव 


मावळ 


२ 


पाचाणे 


मावळ 


पुणे 
पुणे 

सुभाष भागडे, 
उपविभागीय अधिकारी , 
मावळ - मुळशी उपविभाग, पुणे , 


पुणे , १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


क्रमांक पुनर्वसन/ जाधववाडी/ कावि -१३१ / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९८६ ( सन १९८ ९ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ३२ ( यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त अधिनियम " असा केला आहे) राज्य शासनाच्या मते विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यासाठी लागू 
करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने इष्ट व आवश्यक होते आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (१) अन्वये शासनाने महसूल 

व वनविभागातील 
त्यांचे पत्र क्रमांक आरपीए-३४९ ४/ सीआर-४३० / आर-४ , शासन राजपत्र दिनांक २६ ऑक्टोबर १९९४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी 
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील जाधववाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाला लागू केल्या आहेत ; 

ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी सोप., पुणे (पुनर्वसन शाखा) आदेश क्रमांक जिपुअ/ कावि -२२६/ २०१८ , दिनांक ३१ मे २०१८ अन्वये पुणे जिल्ह्यातील 
पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित आणि लाभ क्षेत्रातील जमीन हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निबंध उठविणेबाबतचे महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १९९९ चे कलम १२ (१) मधील जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार प्रत्येक उपविभागातील उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले 


आहेत ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १) चे खंड ( अ), (ब), ( क) आणि ( ड) अन्वये तशी तरतूद आहे की , लाभ क्षेत्रातील 
कोणत्याही विशिष्ट गावातील किंवा क्षेत्रातील अतिरिक्त जमिनी उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही. अशा आशयाची घोषणा 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईपर्यंत त्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गावातील किंवा क्षेत्रातील कोणत्याही शेतजमिनीवरील पोट-कलमात निर्दिष्ट 
केलेल्या कोणत्याही रीतीने हस्तांतरित , तिची पोट-विभागणी व वाटणी केली जाणार नाही 

आणि ज्याअर्थी, कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे विभाग , पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र जा . क्रमांक पुपावि/ प्रशा-५/५४२०/ २०१८, दिनांक 
५ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये जाधववाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प, तालुका मावळ, पुणे येथील बुडीत क्षेत्राची भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून या प्रकल्पाच्या 
बाधित क्षेत्रासाठी बुडीत क्षेत्रामधून आणखी क्षेत्र संपादन करण्याची आवश्यकता नाही असे कळविले आहे. 

म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , सुभाष भागडे, उपविभागीय 
अधिकारी , मावळ- मुळशी उपविभाग, पुणे , पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील जाधववाडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पातील खाली नमूद केलेल्या बुडीत 
गावांमधील जमिनीचे हस्तांतरण पोट -विभागणी व वाटणी याबाबतचे निबंधाच्या संबंधातील बंदी तात्काळ प्रभावाने उठवीत आहे. 

आणखी असे की , महाराष्ट्र शासन महसूल आयुक्त, जिल्हाधिकारी, दिवाणी न्यायालय , संबंधित भूसंपादन अधिकारी किंवा उच्च न्यायालय इत्यादींकडे 
प्रलंबित असलेल्या खटल्याचा अंतर्भाव असलेल्या जमिनीच्या किंवा क्षेत्राच्या संदर्भात जोपर्यंत वरील प्राधिकरणापासून त्याप्रकरणी अंतिम निर्णय होत नाही 
तोपर्यंत हे निबंध चालू राहतील आणि केलेल्या जमिनीच्या गट क्रमांक व क्षेत्रावर , महसुली अभिलेखावर याबाबत त्याप्रमाणे स्पष्ट नोंदी ठेवण्यात याव्यात . 

परिशिष्ट 
गावाचे नाव तालुक्याचे नाव 

जिल्हा 


अ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


मावळ 


१ 
२ 

३ 


मावळ 


जाधववाडी 
मिंडेवाडी 
बधलवाडी 
नवलाख उंब्रे 
जांभावडे 


मावळ 


पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 
पुणे 


४ 


मावळ 


५ 


मावळ 


सुभाष भागडे, 


उपविभागीय अधिकारी, 
मावळ - मुळशी उपविभाग , पुणे. 


पुणे , १९ नोव्हेंबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


२ ९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट-४ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


- 


संदर्भ (१ ) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४/ १० ९ २/ प्र. क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-४१०२/ २/ प्र . क्र . ३७/२००२/५ , दिनांक २१ एप्रिल २००५ . 
( ३) शासन निर्णय क्र . सा.प्र.वि.क्र.विकाअ-२००७/ ४४० / प्र. क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७ . 
( ४) शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शा.नि.क्र . विकाअ -२००७/ ३६६/ ०७/ ५, दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५) शासन सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/प्र . क्र . ३८ ९ / ५ , दिनांक १ ऑगस्ट २००८ 
( ६ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ-२००८ / प्र . क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २९ ८/ प्र . क्र . ६/०७/५ , दिनांक ७ एप्रिल २००७. 
( ८ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील पत्र क्रमांक विकाअ-१११७/ २७८ / प्र . क्र . १११/५ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ . 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ पोल -१ /विकाअ/ आरआर-५८ / २०१८.-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , वि. ना. काळम, जिल्हाधिकारी , सांगली सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त 
होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच 
राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही , कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 


तसेच ज्या पदामुळे ( नगरसेवक /जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती , ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल. 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट-४ ) 

( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( २) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

(३) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर दुकानावर कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. 

( ४) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी उपस्थित राहू 
नये. 


( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये. 


(६ ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


( ७ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 


जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा 

निवासस्थानाचा पत्ता 


अ . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी 

यांचे नावे 


संबंधित 
पोलीस स्टेशनचे नाव 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


धिरज धोंडीराम चव्हाण 


कासेगाव 


२ 


बाळासो कृष्णा माने 


कासेगाव 


سه 


नेताजी दादू चव्हाण 


कासेगाव 


- 


४ 


भगवान संपत शेळके 


कासेगाव 


५ 


आप्पासो संपतराव पवार 


कासेगाव 


& 


संतोष यशवंत खोत 


मु . पो . वाटेगाव , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . केदारवाडी , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. भाटवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . भाटवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो.शेणे, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . वाटेगाव , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. वाटेगाव , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . वाटेगाव , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . शेणे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. सिद्धार्थनगर , कुरळप , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


कासेगाव 


७ 


कासेगाव 


हेमंत आनंदराव मुळीक 
श्रीमती सोनाली राहुल पाटील 


८ 


कासेगाव 


९ 


कासेगाव 


- 


सुजीत भिमराव पाटील 
सुनिल शिवाजी कांबळे 


१० 


कासेगाव 


११ 


संजय रामचंद्र कांबळे 


कासेगाव 


१२ 


विशाल वसंत खोत 


कासेगाव 


१३ 


जयवंत बाबू माळी 


कासेगाव 


१४ 


दशरथ शामराव खोत 


कुरळप 


१५ 


संतोष गणपती गायकवाड 


कुरळप 


१६ 


राहुल प्रकाश गायकवाड 


कुरळप 


- 


१७ 


सुनिल आनंदराव पाटील 


कुरळप 


१८ 


इंद्रजित जयसिंगराव पाटील 


मु . पो . चिकुर्डे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . ढगेवाडी, 

तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो. शेखरवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. शेखरवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . जक्राईवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. जक्राईवाडी , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. लाडेगाव , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . येडेनिपाणी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. येडेनिपाणी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. ढगेवाडी , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. येडेनिपाणी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . येलूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . चिकुर्डे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो. राजेबागेस्वारनगर , नवीन बहे नाका , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


कुरळप 


१ ९ 


मारूती लक्ष्मण कांबळे 


कुरळप 


२० 


संदीप भिमराव पाटील 


कुरळप 


२१ 


रामचंद्र दत्तु ढेंबरे 


कुरळप 


२२ 


सचिन तानाजी गावडे 


कुरळप 


२३ 


राजेंद्र वसंत पाटील 


कुरळप 


२४ 


रियाज मुबारक पटेल 


इस्लामपूर 


२५ 


मानसिंग विठठल ठोंबरे 


मु . पो . अहिल्यादेवीनगर , उरुण - इस्लामपूर , 


इस्लामपूर 


तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९४० 


३१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


२६ 


विकास आनंदराव पाटील 


इस्लामपूर 


२७ 


किसनसिंग भगवानसिंग रजपूत 


इस्लामपूर 


२८ 


राजेंद्र शिवाजी यादव 


इस्लामपूर 


२ ९ 


मुनीर अहमद इनाइतुल्ला 


इस्लामपूर 


प्रशांत शंकर कदम 


इस्लामपूर 


३० 
३१ 


मु . पो . साखराळे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . लवंडमाची, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . उरुणवाडी, पो. तुजारपूर, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 
मु . पो . इस्लामपूर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. मसुचीवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . येडेमच्छिंद्र, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . महावीर कॉम्प्लेक्स स्टैंड रोड , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो . के.बी.पी. कॉलेजसमोर , बहे रोड , 

इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो. अस्मिता, नवीन बहे नाका, इस्लामपूर , तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


अभिमन्यु बबनराव पाटील 


इस्लामपूर 


- 


३२ 


उमेश लिलाचंद रायगांधी शहा 


इस्लामपूर 


३३ 


प्रवीण बाळकृष्ण परिट 


इस्लामपूर 


३४ 


अशोक यशवंत खोत 


, 


इस्लामपूर 


३५ 


चेतन विलास शिंदे 


इस्लामपूर 


३६ 


किरण सर्जेराव माळी 


इस्लामपूर 


३७ 


शिरीषराव विजयकुमार रसाळ 


इस्लामपूर 


मु. पो . मोरे कॉलनी, इस्लामपूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . भवानीनगर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . बिचूद , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . उरुण - इस्लामपूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. शिवनगर, विद्युत कॉलनी, रस्ता क्र . १, इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


३८ 


महेश शरद परांजपे 


इस्लामपूर 


३ ९ 


सत्यवान कृष्णा रासकर 


इस्लामपूर 


४० 


मुकुंद विठ्ठल रास्कर 


मु . पो . शिवनगर , इस्लामपूर , रस्ता क्र . १, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


इस्लामपूर 


- 


४१ 


सुजित शिवाजी साळुखे 


मु . पो. सप्तर्षी चौक , इस्लामपूर, तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


इस्लामपूर 


४२ 


संदिप जगन्नाथ जाधव 


इस्लामपूर 


४३ 


मुरारजी यादव फाणे 


इस्लामपूर 


४४ 


सुनिल जगन्नाथ पवार 


इस्लामपूर 


30 


वसंतराव भगवान कदम 


इस्लामपूर 


४६ 


रमेश आत्माराम गोडसे 


इस्लामपूर 


- 


४७ 


सचिन विजय मोहिते 


इस्लामपूर 


मु . पो . गौंडवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. फार्णेवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . नवेखेड , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . मसुचीवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . भवानीनगर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु. पो . भवानीनगर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . भवानीनगर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. गौंडवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रस्ता क्रमांक ६, शिवनगर, इस्लामपूर, इंदिरा कॉलनी, 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो . दुधारी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. इस्लामपूर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 


४८ 


धनंजय नावजी रसाळ 


इस्लामपूर 


- 


४ ९ 


इस्लामपूर 


तुषार अर्जुन चव्हाण 
सुप्रिया संतोष अरविंदकर 


५० 


इस्लामपूर 


५१ 


झांझीस करीम संदे 


इस्लामपूर 


५२ 


शिवकुमार दिनकर शिंदे 


इस्लामपूर 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५३ 


संदीपराज पांडुरंग पवार 


मु . पो. विशालनगर, पेठ रोड, इस्लामपूर, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली . 


इस्लामपूर 


५४ 


रविंद्र सुभाष पिसे 


मु . पो . शास्त्रीनगर, कोल्हापूर रोड, इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


इस्लामपूर 


५५ 


इस्लामपूर 


लवाजीराव आकाराम देशमुख 
सतीश आप्पा हुबले 


५६ 


इस्लामपूर 


, 


५७ 


अमित बजरंग कदम 


इस्लामपूर 


५८ 


विजय अशोक बनसोडे 


इस्लामपूर 


५ ९ 


दिपक प्रल्हाद तोडकर 


इस्लामपूर 


मु . पो. बहे , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो . हुबालवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . अंबाबाई मंदिराजवळ , उरुण - इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो . इंदिरा कॉलनी, रस्ता क्रमांक ६, इस्लामपूर 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली. 
मु . पो . इंदिरा कॉलनी, रस्ता क्रमांक ६, इस्लामपूर 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो. कुंभार वीट भट्टी, राजे बागेस्वारनगर, इस्लामपूर 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो. बहे , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. महादेवनगर , इस्लामपूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो. नवेखेड , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 


६० 


नंदकुमार सर्जेराव कुंभार 


इस्लामपूर 


- 


६१ 


अश्विनकुमार वसंतराव पाटील 


इस्लामपूर 


६२ 


धैयशिल शिवाजीराव मोरे 


इस्लामपूर 


६३ 


दयानंद रामराव पवार 


इस्लामपूर 


६४ 


श्रीमती विदया महादेव करे 


इस्लामपूर 


६५ 


किरण यशवंतराव चव्हाण 


इस्लामपूर 


६६ 


चंद्रशेखर प्रकाश तांदळे 


मु . 

पो . अहिल्यादेवी उरुण- इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली. 


इस्लामपूर 


६७ 


अधिकराव मोहनराव पाटील 


इस्लामपूर 


६८ 


यदुराज उदयसिंह थोरात 


इस्लामपूर 


मु . पो . जुनेखेड , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. बहे , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. दुधारी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो . साखराळे, गणेश मंदिराजवळ, तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


६ ९ 


भास्कर तुकाराम पाटोळे 


इस्लामपूर 


७० 


एकनाथ बाबुराव निकम 


इस्लामपूर 


७१ 


श्रीमती रूपाली रणजित साळुखे 


इस्लामपूर 


- 


७२ 


अरुण ज्ञानदेव पाटील 


इस्लामपूर 


- 


७३ 


अधिक विश्वास मोहिते 


इस्लामपूर 


मु . पो . कचरे गल्ली, इस्लामपूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . बोरगाव , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . बहे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु. पो . रेठरे हरणाक्ष, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. उरुण- इस्लामपूर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 


७४ 


राहुल धर्मा बेले 


इस्लामपूर 


७५ 


अवसरे शरद भानुदास 


इस्लामपूर 


७६ 


सदानंद दिनकर कुंभार 


इस्लामपूर 


वि . ना . काळम , 


सांगली, १५ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार, 

डिसेंबर 


६ 


१२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १ ९ ४० 


३३ 


उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा- 


(१) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयतबाबतचे अहवाल 
(२) मा . पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/पीसीबी -१२/२५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
( ३) मा . जिल्हाधिकारी, पुणे (गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) फौ . प्र. सं . कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटीस 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ./ ( येरवडा )/अ.म.स./१२५२/२०१८. अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये 
दर्शविलेल्यी पुरुष / स्त्री हे अकस्मितरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतीम गोषवारा मिळणेसाठी 
संबंधीत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य 
कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत 
इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे इकडून अंतीम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . र . नं . 

रजि . नं . 


जा . क्र . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


६६० ९ / १८ 


१५/२०१७ १८ ९ ३/ २०१८ हसीना सलीम शेख 


२४/०२/२०१७ 


Pulmonary tuberculosis 


२ 


६६० ९ / १८ 


१६/२०१७ १ ९ १६/ २०१८ हरिकिशन सुचनु राम 


२३/०६/२०१७ 


Ischaemic Heart Desease with 
Lung Absecess . 


३ 


६६१०/१८ 


२२/२०१७ १९ ३० / २०१८ अजय सुरेश गायकवाड 


२३/०३/२०१७ 


" Shock due to Electrocution " 


४ 


६६० ९ / १८ 


३०/२०१७ १९ ० ९ / २०१८ अशोक बाजीराव सगळे 


११/०४/२०१७ 


Ishaemic Heart Disease 


५ 


६६० ९ / १८ 


५५/२०१७ १८ ९ ५/ २०१८ आसरा गणेश लालझरे 


२७/०६/२०१७ 


Intracranial Pneumonia 


w 


६६०९ / १८ 


४१/२०१७ १९ १२/ २०१८ अमित अरुण सेन 


१०/०५/२०१७ 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


७ 


६६११/१८ 


१८/०५/२०१७ 


८ 


६६११/१८ 


४२/२०१७ १ ९ २४/ २०१८ सिमरन देवेकुमार चौधरी 
४७/२०१७ १९ १३ / २०१८ रामसिंग पदमसिंग विश्वकर्मा 
५२/२०१७ १९ २५ / २०१८ वेंकटरिटा विमैय्या गोदास 


०३/०६/२०१७ 


Asphyxia due to Hanging 
Ischaemic Heart Disease 
Asphyxia due to Hanging 


or 


६६११/१८ 


२३/०६/२०१७ 


१० 


६६१०/१८ 


५३/२०१७ १९ २८ / २०१८ रविंद्र पोपट घडसिंग 


२६/०६/२०१७ 


Asphyxia due to Drowning 


पुणे २३ नोव्हेंबर २०१८. 


वाचा 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयतबाबतचे अहवाल 
( २ ) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९ / गुन्हे /पीसीबी -१२/२५२६, दिनांक ७ जून २०१८. 
( ३) मा . जिल्हाधिकारी, पुणे (गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४) फौ . प्र. सं . कलम १७४ प्रमाणे 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


डिसेंबर ६ 


१२, २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


जाहीर नोटीस 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ ./( येरवडा)/अ.म.स./१२५१/२०१८.-अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्ठामध्ये 
दर्शविलेल्यी पुरुष/ स्त्री हे अकस्मितरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतीम गोषवारा मिळणेसाठी 
संबंधीत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य 
कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत 
इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे इकडून 

अंतीम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


पो . स्टे . 


अ . म . र . नं . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जा . क्र . 


रजि . नं . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


( ७ 


१ 


६६१०/१८ 


२३/०६/२०१६ 


Asphyxia due to Drowning 


२ 


६६१०/१८ 


५७/२०१६ १ ९ २ ९ / २०१८ अभिलाषा देविदास भालेराव 
५८/२०१६ १ ९ ३४/ २०१८ आम्रपाली देविदास भालेराव 
९९/ २०१६ १८ ९ ४ / २०१८ केई सादाईसी 


२३/०६/२०१६ 


Asphyxia due to Drowning 


३ 


६६० ९ / १८ 


१०/१०/२०१६ 


Exact cause of Death cannot 
be since due to 

decomposition . 


४ 


६६१०/१८ 


१०२/२०१६ १९ ३३/ २०१८ सविता डोरीलाल बर्मन 


१०/१०/२०१६ 


Death due to blunt trauma to 
Neck and abdomen with 
Fracture of both femur bones. 


५ 


६६११/१८ 


०२/२०१७ १९ १९ / २०१८ शांती लक्ष्मण नैनावत 


०२/०१/२०१७ 


Death due to Hanging with 
evidence of Lolunt trauma. 


६ 


६६० ९ / १८ 


०४/०१/२०१७ 


Hypertrophic heart disease 


७ 


६६११/१८ 


Asphyxia due to Hanging 


०३/२०१७ १ ९ ०६ / २०१८ शेख हैतुल्लाह शेख 
०४/२०१७ १९ २१/ २०१८ प्रियांका हरिभाऊ केकाण 
०७/२०१७ १९ १४/ २०१८ बेबी ऑफ सुनिता बाळू दासा 
०८/२०१७ १ ९ १५/ २०१८ गोविंदराव व्यंकटेश पडियार 


०५/०१/२०१७ 
१३/०१/२०१७ 


८ 


६६० ९ / १८ 


Pneumonia 


or 


६६० ९ / १८ 


१४/०१/२०१७ 


Liver cirrlosis with Bilateral 


pulmonary consolidation . 


१० 


६६११/१८ 


११/२०१७ १ ९ २० / २०१८ संदिप संपत सातकर 


०३/०२/२०१७ 


Death due to Asphyxia due to 
hanging. 


पुणे २३ नोव्हेंबर २०१८ . 


वाचा.. 


( १ ) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयतबाबतचे अहवाल 
( २ ) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे /पीसीबी -१२/ २५२६, दिनांक ७ जून २०१८. 
( ३) मा . जिल्हाधिकारी , पुणे ( गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम / कावि / २३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) फौ . प्र. सं . कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटीस 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ./( येरवडा)/१२७१/ २०१८. अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्ठामध्ये दर्शविलेली 
पुरुष / स्त्री हे अकस्मितरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतीम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९४० 


३५ 


वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून 
अंतीम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


पो . स्टे . 


मयताचे नाव 


अ. म . र. नं . स.पो.आ. 

रजि . नं . आ . क्र . 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जा . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


६६११/१८ 


५८/२०१७ १९ २३/ २०१८ किरण रामकिशन सावंत 


०७/०७/२०१७ 


Death due to Asphyxia due to 
hanging . 


२ 


६६११/१८ 


५९/ २०१७ १ ९ २६/ २०१८ केशव निवृत्ती खांदवे 


०८/०७/२०१७ 


Death due to Asphyxia due to 
hanging . 


३ 


६६० ९ / १८ 


१०/०७/२०१७ 


Acute Myocardial Infarction 


६२/२०१७ १८ ९ ६ / २०१८ कामेश्वर जय राम 
६५/२०१७ १९ २७ / २०१८ राहुल अनिल अगरवाल 


४ 


६६११/१८ 


१३/०७/२०१७ 


Death due to Asphyxia due to 
hanging . 


६६० ९ / १८ 


७२/२०१७ १ ९ ०७/ २०१८ प्रविण भैय्यासाहेब काटे 


Myocardial Infarction 


५ 

६ 


०६/०८/२०१७ 
१४/०८/२०१७ 


६६० ९ / १८ 


Cardiac Temponade 


७५/२०१७ १८ ९ ७/ २०१८ शहाराम जयवंत खरात 
८७/२०१७ १ ९ २२/ २०१८ संगिता प्रविण गुरव 


७ 


६६११/१८ 


०६/ ० ९ / २०१७ 


Shock due to burns 
associated with incised injuries 
over abdomen and wrist. 


८ 


६६० ९ / १८ 


९ ५/ २०१७ १ ९ ००/ २०१८ बाळू गुलाब बनसोडे 


१६/१०/२०१७ 


Pulmonary oedema with Fatty 

liver. 


or 


६६० ९ / १८ 


२१/११/२०१७ 


Ischaemic Heart Disease 


११०/२०१७ १८ ९ ८ / २०१८ संदिप नरसिंग वाघमारे 
११२/२०१७ १८ ९ २/ २०१८ मुकेश संजय लहरे 


१० 


६६० ९ / १८ 


२६/११/२०१७ 


Sickle cell disease and its 
complication. 


पुणे २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


वाचा.- 


( १ ) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन यांचेकडील अकस्मात मयतबाबतचे अहवाल 
( २) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९ / गुन्हे/ पीसीबी-१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८. 
(३) मा . जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि /२३५९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) फौ . प्र. सं . कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटीस 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ ./ (येरवडा)/ अ . म . १२७०/२०१८. अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्ठामध्ये 
दर्शविलेली पुरुष/ स्त्री हे अकस्मितरित्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतीम गोषवारा मिळणेसाठी 
संबंधीत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य 
कारणामुळे मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत 
इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विमानतळ पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या 
अहवालाप्रमाणे 

इकडून 

अंतीम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९४० 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


पो . स्टे . 


अ . म . र . नं . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यू 

दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जा . क्र . 


रजि . नं . 


आ . क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


६६० ९ / १८ 


१७/१२/२०१७ 


Pulmonary considation 


११७/२०१७ १८९९/ २०१८ सुशिला लहानुजी जेजुरे 
११८/२०१७ १९ ०८/ २०१८ मदनसिंग गुसाई 


२ 


६६० ९ / १८ 


१७/१२/२०१७ 


Liver cirrhosis 


३ 


६६० ९ / १८ 


११९ / २०१७ १ ९ १०/ २०१८ सोहनलाल धेनचंद परदेशी 


१८/१२/२०१७ 


Spticemia 


30 


६६११/१८ 


१२०/२०१७ १ ९ १८/ २०१८ अल्बट लुकास अॅन्ड्युस 


२३/१२/२०१७ 


Death due to Asphyxia due to 
hanging . 


६४६०/१८ 


१२१/२०१७ १९ ३३/ २०१८ शहाजी दादासाहेब शिंदे 


२५/१२/२०१७ 


Myocardial Infraction 


५ 

६ 


६६१०/१८ 


१ ९ / ०१/ २०१८ 


Blunt Trauma to Chest 


१०/२०१८ १९ ३२ / २०१८ राधेशाम रामविलास गुप्ता 
१५/२०१८ १९ ०५/ २०१८ तुकाराम भागोजी गायकवाड 


७ 


६६० ९ / १८ 


२३/०१/२०१८ 


Cardiac Temponade 


८ 


६६० ९ / १८ 


१७/२०१८ १९ ०१/ २०१८ एलिझाबेथ डॅनियल सोमोनॉल 


२३/०१/२०१८ 


Bilateral pulmonary 
consolidation . 


or 


६६११/१८ 


१८/२०१८ १ ९ १७/ २०१८ करीना राजेंद्र जंगम 


२८/०१/२०१८ 


Asphyxia due to hanging 


१० 


६६० ९ / १८ 


२३/२०१८ १ ९ ०४/ २०१८ राजराणी मदनलाल भसोन 


०१/०२/२०१८ 


Myocardial Infraction 


११ 


६६१०/१८ 


२५/२०१८ १ ९ ३१/ २०१८ श्रीनिधी विशाल भोगे 


१२/०२/२०१८ 


Complications following Burns 


१२ 


६६० ९ / १८ 


३०/२०१८ १ ९ ०३/ २०१८ मोमराज सिंह 


२५/०२/२०१८ 


Ischaemic Heart Disease 


१३ 


६६० ९ / १८ 


३१/२०१८ १९ ११/ २०१८ वलिका पोपा 


२८/०२/२०१८ 


Myocardial Infraction 


१४ 


६६१०/१८ 


५४/२०१७ १९ ०२/ २०१८ अक्षय अरुण चिंचोलकर 


२६/०६/२०१७ 


Death due to Drowning 


पुणे, २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


गणेश गावडे , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 
सहायक पोलीस आयुक्त , येरवडा विभाग , 

पुणे शहर . 


वाचा.. 


( १) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सांगवी/हिंजवडी पोलीस ठाणे यांचेकडील अपघाती/ आत्महत्या / नैसर्गिक मयतबाबतचा अहवाल 
(२) मा . पोलीस सहआयुक्त, पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/पीसीबी-१२/२५२६ , दिनांक ७ जून २०१८ . 
(३) मा . जिल्हादंडाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि / २३५ ९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४ ) फौ . प्र. सं. कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटीस 


. 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ ./( वाकड / १०६९/ २०१८ . अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले 
पुरुष/ स्त्री हे आकस्मितरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १९ ४० 


३७ 


कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही, तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


जा . क्र . 


पोलीस ठाणे अ. म . र . नं .. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


२२/१८ 


सांगवी 


गळफास घेतल्याने 


४७/१८ 


सांगवी 


२ 

३ 


०२/०५/२०१८ 
१०/०५/२०१८ 
०२/ ० ९ / २०१८ 


४८/१८ 


सांगवी 


टी . बी . चे आजाराने 
हृदयविकाराने 
डोक्यास मार लागल्याने 
डोक्यास मार लागल्याने 


४ 


४५/१८ 


हिंजवडी 


५ 


४४/१८ 


हिंजवडी 


w 


४३/१८ 


हिंजवडी 


१ ९ / ०७ / २०१८ 
०५/११/२०१७ 
१४/०८/२०१८ 
१०/११/२०१७ 
२४/०६/२०१७ 
२०/०६/२०१७ 


७ 


४२/१८ 


हिंजवडी 


४१/१८ 


हिंजवडी 


८ 

९ 


४०/१८ 


हिंजवडी 


गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 
गळफास घेतल्याने 


१० 


३ ९ / १८ 


हिंजवडी 


२४/०४/२०१७ 


११ 


३८/१८ 


६८/२०१८ सचिन बन्सी विखे 
७४/२०१८ ईम्तीयाजअली तालीमअली शेख 
१४८/२०१८ घनश्याम अंबाजी कांबळे 
१०९ / २०१८ सुरभी इंदरदेव पांड्ये 
१४६/२०१७ सुनिल विश्वनाथ यादव 
१३४/२०१८ कन्हाराम देवारामजी देवासी 
१५३/२०१८ राजेश विजय गायकवाड 
७३/२०१७ दिलीप अनंता दरेकर 
७०/२०१७ जगदीश सुभाष देवडे 
४५/२०१७ मिना अशोकराव देशमुख 
१६/२०१७ 

अनुराधा बालाजी जंगले 
१ ९ २/ २०१४ लक्ष्मण शिवाजीबुवा गोसावी 
१२७/२०१४ राजू बाळासाहेब भिसे 
१७४/२०१८ बेबी ऑफ 

शालू 

किशोर हरणे 
१३१/२०१८ सचिन बाळासाहेब शेडगे 
११८/२०१८ अन्नपूर्णा काशिनाथ पेंढारकर 
६ ९ / २०१८ चंद्रकांत बाबूराव पवार 
६४/२०१८ हिरम्मा अमिनशहा इंटगी 
६०/२०१८ वेणुगोपाल गोपालकृष्ण अय्यर 
४५/२०१८ पद्मजा महिपाल मैसुल 
१७४/२०१८ सौ . रेखा त्रिलोक शर्मा 


हिंजवडी 


१९ / ०२/ २०१७ 
०६/०४/२०१४ 


१२ 


३७/१८ 


हिंजवडी 


१३ 


३६/१८ 


हिंजवडी 


१२७/२०१४ 


१४ 


हिंजवडी 


३५/१८ 
३४/१८ 


१५ 


हिंजवडी 


१६ 


३३/१८ 


हिंजवडी 


१७ 


३२/१८ 


हिंजवडी 


१८ 


३१/१८ 


हिंजवडी 


१ ९ 


३०/१८ 


हिंजवडी 


२० 


२ ९ / १८ 


हिंजवडी 


३०/०८/२०१८ 
११/०८/२०१८ 
०१/०८/२०१८ 
१०/०५/२०१८ 
२४/०४/२०१८ 
१७/०४/२०१८ 
१७/०३/२०१८ 
२५/०४/२०१८ 
०४/१२/२०१७ 
३०/१०/२०१७ 
१४/१०/२०१७ 
१५/०५/२०१८ 
०१/०३/२०१४ 


जन्मतःच मृत 
हृदयाचे व फुप्फुसाचे विकाराने 
यकृताचे विकाराने 
यकृताचे विकाराने 
दम्याचे आजाराने 
हृदयविकाराने 
फुप्फुसाचे विकाराने 
हृदयविकाराने 
श्वसनाचे आजाराने 
हृदयविकाराने 
हृदयविकाराने 
हृदयविकाराने 
हृदयविकाराने 


२१ 


२८/१८ 


हिंजवडी 


२२ 


२७/१८ 


हिंजवडी 


१६५/२०१७ अर्चना दिनेश रॉय 


२३ 


२६/१८ 


हिंजवडी 


२४ 


२५/१८ 


हिंजवडी 


१४२/२०१७ विभोर सुभाष कंसल 
१३३/१७ फारूख हरूण खत्री 
५५/२०१७ उमेश वसंत येवले 
४२/२०१४ सिद्धप्पा मलकाप्पा खेड 


२५ 


२४/१८ 


हिंजवडी 


२६ 


२३/१८ 


हिंजवडी 


२७ 


४६/१८ 


हिंजवडी 


७ ९ / २०१७ 


आफताब अल्लाउद्दीन अन्सारी 


०१/०७/२०१७ 


गळफास घेतल्याने 


श्रीधर जाधव, 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
वाकड विभाग, पिंपरी-चिंचवड , 


पुणे २३ नोव्हेंबर २०१८ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, 


वाचा.- 


( १ ) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक चतुःशृंगी पोलीस ठाणे यांचेकडील अकस्मात मयताबाबतचे अहवाल 
( २) मा . पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर यांचेकडील आदेश क्रमांक १९/ गुन्हे/ पीसीबी-१२/ २५२६ , दिनांक ७ जून २०१८. 
(३) मा . जिल्हाधिकारी , पुणे ( गृह शाखा) यांचे पत्र क्रमांक पगम/ कावि /२३५ ९/ २०१७, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७. 
( ४) फौ . प्र. सं . कलम १७४ प्रमाणे 


जाहीर नोटीस 


या कार्यालयातील जावक क्रमांक स.पो.आ./ ( खडकी)/१९ ३९ / २०१८ . अन्वये तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले 
पुरुष/ स्त्री हे आकस्मितरीत्या मयत झालेले असून त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित 
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे 
मृत्यू झाला आहे अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी 
कळवावे. जर मुदतीत कोणीची तक्रार प्राप्त झाली नाही , तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चतु : शृंगी , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा 
देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र 


जा . क्र . 


पोलीस 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


स्टेशनचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


११४ 


३०/११/२०१६ 


? 


११५ 


०२/१२/२०१६ 


कॅन्सर व न्यूमोनियामुळे 
न्यूमोनिया व फुप्फुसाचे विकारामुळे 
हृदयविकाराचे आजाराने 


३ 


११६ 


१६/१२/२०१६ 


चतु: शृंगी 
चतु : शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 


२३७/२०१६ विनायक दत्तात्रय जोशी 
२३८/२०१६ गौरी हिरामण जाधव 
२४५/२०१६ मयूर 

बाळासाहेब 

सुतार 
२४७/२०१६ कु . 

सोनाली गुडाप्पा 

रोडगे 
२५२/२०१६ अमोल पोपट कोकाटे 
४०/२०१७ गौतम मारुती कांबळे 


४ 


११७ 


१ ९ / १२/ २०१६ 


श्वास घेण्यास त्रास होत असलेने 


११८ 


२४/१२/२०१६ 


५ 

६ 


यकृताचे आजाराने 
गळफास घेतलेने 


११ ९ 


२४/०२/२०१७ 


७ 


१२० 


चतु: शृंगी 


२८/०३/२०१७ 


गळफास घेतलेने 


८ 


१२१ 


०४/०५/२०१७ 


हृदयविकाराचे झटक्याने 


or 


१२२ 


चतु: शृंगी 
चतु : शृंगी 
चतु: शृंगी 


३१/०५/२०१७ 


विषारी औषध पिल्याने 


१० 


१२३ 


२०/०६/२०१७ 


भाजल्याने मृत्यू 


११ 


१२४ 


चतु : शृंगी 


०७/०७/२०१७ 


मेंदूत अतिरिक्त रक्तस्राव झालेने 


१२ 


१२५ 


६३/२०१७ 

कार्तिक संजय जगताप 
८१/२०१७ माणिकबाई रामलु खेतावत 
९ १/ २०१७ सतिश येलेअण्णा पुजारी 
९९ / २०१७ उषा शामु यादव 
१०८/२०१७ 

वन्नु नागेश कन्हैय्या 
१३१/२०१७ सुरेश बाबुराव कदम 
२२३/२०१७ निवृत्ती शिवराम चव्हाण 
१३०/२०१८ मुरलीधर रखमाजी सुतार 
१५२/२०१८ अनिल गणपत रासवे 
१६९ / २०१८ एस. रामानंदन 
२३३/२०१६ तेजस राजीव नाईक 


१६/०८/२०१७ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 


१३ 


१२६ 


२५/११/२०१७ 


कावीळ , हृदयविकाराचे आजाराने 


१४ 


१२७ 


चतुःशृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 
चतु: शृंगी 


० ९ / ०६ / २०१८ 


१५ 


१२८ 


२२/०७/२०१८ 


पाण्यात बुडून मृत्यू 
चक्कर येऊन बेशुद्ध झालेने 
दम्याच्या त्रासामुळे मृत्यू 


१६ 


१२ ९ 


१६/०८/२०१८ 


१७ 


२३३ 


०३/११/२०१६ 


भाजल्याने 


मृत्यू 


कल्याणराव विधाते , 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
खडकी विभाग , पुणे शहर. 


पुणे, २४ नोव्हेंबर २०१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९४० 


३ ९ 


३ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा -१/ झोपुआ / प्र.क्र . १७७/ ५२९ ० / २०१८.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम , १९ ७१ ( प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम 
३- अ ( १), ( २) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो -२००४ /प्र. क्र . २१३ 
झोपसु -१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची 
नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त 
प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
सुधारित अधिनियम , २०१८ चे तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो. -२००४ / प्र. क्र . २१३ / झो.प.सु. १, दिनांक ३० जून २००५ व मूळ 
अधिनियमातील ३ ( क) चे तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद मिळकतीचे क्षेत्र 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेची पूर्वसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पृष्ठ २१ व २२ वर प्रसिद्ध करणेत 

आले असून त्यास योजनाक्षेत्रातही प्रसिद्धी देणेत आली आहे. तसेच 
विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . व मा. जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, 
पुणे यांना सदरची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सदर बाबतीत ३० 
दिवसांच्या (दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१८ अखेर ) विहित मुदतीत सूचना/ 
हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त 
कलमाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ - ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम , २०१८ चे कलम 
३ - क ( १) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये अनुसूचित 
नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. 
सदरचे घोषित पुनर्वसन क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३- क (१) व झोपुप्रा , 
पुणेचेनियमावलीतील SR १ ९ (१) मधील तरतुदीनुसार विकसित केले 
जाईल . 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा. लि . यांनी झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे दिनांक २१ जुलै २०१० रोजी प्रस्ताव दाखल 
केलेला आहे. 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन 
व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ च्या कलम ३- क ( २) मधील 
तरतुदीनुसार शिखर तक्रार निवारण समिती, ४ था मजला, झो.पु.प्रा. 
कार्यालय, प्रो. अनंत कणेकर मार्ग, बांद्रा (पू.), मुंबई-११ येथे अपील दाखल 
करता येईल आणि शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील . 


अनुसूची 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी सि.स.नं. ४१/१ , 
घोरपडे पेठ , विठ्ठलनगर , पुणे या जागेवरील झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करून 
उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित केलेली 
आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१० अन्वये सादर 
केलेल्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण ४१ 
झोपडीधारकांपैकी पात्र निवासी ३५ , पात्र बिगर निवासी ० व संयुक्त ० 
असे एकूण ३५ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरलेले आहेत. ३५ 
झोपडीधारकांपैकी ३४ झोपडीधारकांनी म्हणजेच एकूण ९ ७ टक्के 
झोपडीधारकांनी मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . यांना पुनर्वसन योजनेसाठी 
संमती दिलेली आहे ; 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


३६ ९ .६० 


सि.स.नं. ४१/१ , 
घोरपडे पेठ, विठ्ठलनगर , 


पुणे 


चतु : सीमा 


पूर्वेस .-- सि.स.नं. ३२, ३३- अ, ३३-ब, ३४ . 


पश्चिमेस.-- सि.स.नं . ४३, ४४ , ४५ , ६२ व ६४ . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी 
असल्याने व ती सक्षम प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, 
निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ च्या कलम ४ अन्वये गलिच्छ 
वस्ती म्हणून घोषित केलेली अधिसूचना दिनांक २६ फेब्रुवारी १ ९ ७६ रोजी 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र पान क्रमांक ७६० येथे प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


उत्तरेस.-- सि.स.नं. ३२ पार्ट . 


दक्षिणेस .-- सि.स.नं . ३५, ४० व ४१. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर ६ 


१२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१, शके १ ९ ४० 


विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता : मे . सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . , 
२४, " संकल्प ", आपटेरोड, शिवाजीनगर , पुणे -४ . 


, 


० असे एकूण ७३ झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र ठरलेले आहेत . ७३ 
झोपडीधारकांपैकी ६४ झोपडीधारकांनी म्हणजेच एकूण ८७.६७ टक्के 
झोपडीधारकांनी मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . यांना पुनर्वसन योजनेसाठी 
संमती दिलेली आहे ; 


सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र, पुणे . 


पुणे , २६ नोव्हेंबर २०१७. 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी 
असल्याने व ती घोषित नसलेमुळे क्षेत्रीय अधिकारी, हडपसर क्षेत्रीय 
कार्यालय , पुणे महानगरपालिका यांनी झोपडपट्टी सदृश्य परिस्थिती असलेचा 
अहवाल सादर केला आहे. तसेच कार्यालयीन परिपत्रक क्रमांक २१५, 
दिनांक १ जुलै २०१७ मधील कार्यपद्धतीनुसार तत्कालीन सक्षम प्राधिकारी 
यांनी प्रत्यक्ष जागेवर दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१० रोजी स्थळपाहणी केली 
असून त्याबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. सदर दोन्ही अहवालानुसार 
सदरचे क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करणेकामी समर्थनीय 
ठरणारी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल माझी खात्री झालेली आहे ; 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 
पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा/ सप्रा-१/ झोपुआ/ प्र.क्र . १७७ / ५२८ ९/ २०१८.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) 
अधिनियम, १९ ७१ (प्रस्तुत आदेशात या अधिनियमाचा उल्लेख यापुढे 
सोयीकरिता " उपरोक्त अधिनियम " असा करणेत येत आहे ) चे कलम 
३ - अ (१), ( २ ) अन्वये पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरिता 
गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक झोपुयो-२००४/ प्र. क्र . २१३ 
झोपसु -१, दिनांक ३० जून २००५ नुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची 
नियुक्ती केली आहे आणि आयुक्त , पुणे महानगरपालिका, पुणे यांना उक्त 
प्राधिकरणाचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) 
सुधारित अधिनियम , २०१८ चे तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी-चिंचवड 
महानगरपालिका क्षेत्राकरिता गृहनिर्माण विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक 
झो.पु.यो. - २००४/प्र. क्र . २१३/ झो.प.सु. १, दिनांक ३० जून २००५ व मूळ 
अधिनियमातील ३ (क ) चे तरतुदीनुसार अनुसूचीमध्ये नमूद मिळकतीचे क्षेत्र 
झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेची पूर्वसूचना, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पृष्ठ २२ व २३ वर प्रसिद्ध करणेत 
आले असून त्यास योजनाक्षेत्रातही प्रसिद्धी देणेत आली आहे. तसेच 
विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . व मा . जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा, 
पुणे यांना सदरची नोटीस बजावण्यात आली आहे. सदर बाबतीत ३० 
दिवसांच्या ( दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ अखेर) विहित मुदतीत सूचना/ 
हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत . त्यामुळे अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त 
कलमाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे आवश्यक आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३- ब मधील तरतुदींनुसार 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांच्या क्षेत्रासाठी सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना या प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेली आहे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या मंजुरीने सदरची सर्वसाधारण झोपडपट्टी 
पुनर्वसन योजना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात दिनांक १ डिसेंबर २००५ 
रोजी अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या मिळकतीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना 
राबविण्यासाठी विकसक मे. सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . यांनी झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे दिनांक १९ जून २०१० रोजी प्रस्ताव दाखल 
केलेला आहे. 


त्याअर्थी, मी , पांडुरंग पोले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे व पिंपरी -चिंचवड क्षेत्र , पुणे महाराष्ट्र झोपडपट्टी 
( सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम , २०१८ चे कलम 
३- क (१) मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये अनुसूचित 
नमूद केलेले क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करीत आहे. 
सदरचे घोषित पुनर्वसन क्षेत्र महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम, २०१८ चे कलम ३- क (१) व झोपुप्रा , 
पुणेचेनियमावलीतील SR १९ (१) मधील तरतुदीनुसार विकसित केले 
जाईल . 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम 
प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांनी स.नं. ११ पैकी, 
इंद्रायणीनगर, महमंदवाडी , हडपसर , पुणे या जागेवरील झोपडपट्टीचे 
सर्वेक्षण करून उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार झोपडीधारकांची पात्रता 
निश्चित केलेली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , पुणे यांनी दिनांक ६ जानेवारी २०११ अन्वये 
सादर केलेल्या परिशिष्ट -२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर जमिनीवर एकूण 
१३१ झोपडीधारकांपैकी पात्र निवासी ६ ९ , पात्र बिगर निवासी ० व संयुक्त 


सदरच्या आदेशामुळे बाधित होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस आदेश प्रसिद्ध 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन 
व पुनर्विकास) सुधारित अधिनियम , २०१८ च्या कलम ३- क (२) मधील 
तरतुदीनुसार शिखर तक्रार निवारण समिती, ४ था मजला, झो.पु.प्रा . 
कार्यालय , प्रो . अनंत कणेकर मार्ग, बांद्रा (पू .), मुंबई-११ येथे अपील दाखल 
करता येईल आणि शिखर तक्रार निवारण समितीचा निर्णय अंतिम राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ६ - १२ , २०१८ / अग्रहायण १५ - २१ , शके १९ ४० 


४१ 


अनुसूची 


जमिनीचा तपशील 


क्षेत्र 


फायरब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून 
खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी 
पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 


१ 


२ 


चौ . मी . 


६१७२.६४ 


स.नं. ११ पैकी, इंद्रायणीनगर, 
महंमदवाडी, हडपसर, पुणे. 


विमानतळ वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
खराडी चौक ते मुंढवा ब्रिज या खराडी-हडपसर बायपास मार्गावर 

११.०० वाजेपर्यंत व सायंकाळी १७.०० ते रात्रौ २१.०० 
वाजेपर्यंत सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना बंदी करणेत येत आहे. 


सकाळी ८.०० 


ते 


चतुःसीमा 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त, 


पूर्वेस .-- ज्ञाती इस्टेट 
पश्चिमेस .-- रस्ता, महंमदवाडी, टेलिफोन एक्सचेंज . 
उत्तरेस .-- रस्ता मोकळी जागा. 
दक्षिणेस.-- मोकळी जागा. 

विकसकाचे नाव व संपूर्ण पत्ता : मे . सम्यक गृहनिर्माण प्रा . लि . , 
२४ , " संकल्प ", आपटेरोड, शिवाजीनगर, पुणे-४. 


पुणे , १५ नोव्हेंबर २०१८. 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


आदेश 


सदरचा आदेश हा माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


पांडुरंग पोले , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्र , पुणे. 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ८८ / २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे , 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१/ 
सीआर-३७/टीआरए -२, दिनांक २७ 

सप्टेंबर १ ९९ ६ 

चे नोटिफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१) (ए) ( बी ), ११६ (४) आणि 
११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती 
व सूचनांचा विचार करून मी, तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. 
फायरब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून 
खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी 
पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 


पुणे, २६ नोव्हेंबर २०१७. 


- 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 


आदेश 


विमानतळ वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
पुणे नगर रोडवर खराडी दर्गा चौक ते टाटा गार्ड रुम चौकपर्यंत 
रोडचे दोन्ही बाजूस नो - पार्किंग करणेत येत आहे 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक / ८७/ २०१८ . ज्याअर्थी, पुणे शहरातील 
खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीपणे चालणे इष्ट आहे, 
त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१९ ६/ ८७१ / 
सीआर-३७/टीआरए -२ , दिनांक २७ 

सप्टेंबर 

१९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार 
मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१) ( ए) ( बी), ११६ (४) आणि 
११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती 
व सूचनांचा विचार करून मी , तेजस्वी सातपुते , पोलीस उपआयुक्त , 
वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. 


तेजस्वी सातपुते , 
पोलीस उपआयुक्त , 


पुणे, १५ नोव्हेंबर २०१८ . 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI SANJAY BABURAO 
WAICHAL , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON 
PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI SANJAY BABURAO WAICHAL . 


